विभागीय /जिल्हा/ तालुका आस्थापनेवरील 
अस्थायी पुरवठा पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी-२९२०/प्र.क्र.६१/ना.पु.१५, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ मार्च,२०२१. 


वाचा :- 9) विभागाचा शा.नि.क्र.संकीर्ण-१००३/प्र.क्र.४८३/ना.पु.१४, दिनांक २६.०६.२००३. 
२) विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि.१७.०९.२०२०. 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१५.०२.२०२१. 


-: शासन निर्णय: 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील विभागीय/ 
जिल्हा/ तालुका स्तरावरील विविध योजना/कामासाठी विविध योजनेअंतर्गतची ७३३ अस्थायी पुरवठा 
पदे पुढीलप्रमाणे असून (सदर ७३३ अस्थायी पदांच्या सविस्तर माहितीचे १४ Tad यासोबत जोडले 
आहेत.) सदरहू अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक २८.२.२०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता सदर पदे ६ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीपासून रिक्‍त नाहीत या 
अटीच्या अधीन राहून दि.०१.०३.२०२१ ते दि. ३१.०८.२०२१ पर्यंत किंवा विभागाचा सुधारित आकृतीबंध 
मंजूर होईपर्यंत (यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत) पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत 
आहे.:- 


योजना/ कामाचे नाव एकूण अस्थायी पदे 


| 9 | राज्यांतर्गत आधारभूत किंमत धान्य खरेदी योजनेखालील पदे. 


राज्यांतील RAE वाटप योजनेखालील पदे. 


सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेखाली लेव्ही साखरेचे वाटप करण्यासाठी 
पदे. 


विदर्भातील तहसिल पुनर्रचनेनंतर नव्याने निर्माण केलेल्या ६६ तहसिल 
कार्यालयांतील पुरवठा पदे 
मारेगांव,जि. यवतमाळ येथील गोदामासाठी गोदाम कर्मचाऱ्यांची पदे 


अन्नधान्य वितरण अधिकारी,नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील पुनर्वाटप 
केलेली पदे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२९२०/प्र.क्र.६१/ना.पु.१५, 
१६ 
49 


१८ | नवनिर्मित नंदूरबार, वाशीम, गोंदिया व हिंगोली जिल्हयासाठी निर्माण 
करण्यात आलेली पदे 


२. उपरोक्त अस्थायी पदांवरील खर्च संबंधित वित्तीय वर्षासाठी मंजूर केलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा व तो "मागणी क्र.एम-२, २४०८-अन्न साठवण व वखार साठवण , १०१ प्रापण व 
पुरवठा, (०३) प्रापण वितरण व किंमत नियंत्रण (०३)(०२) मुफसल, दत्तमत योजनेतर (२४०८ ०१०८) ०१ 
वेतन" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१५.०२.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. या संदर्भात विभागीय/जिल्हाधिकारी/तालुका कार्यालयांनी अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याची कार्यवाही करण्यापूर्वी सदर अस्थायी पदे तपासून खात्री करुन पुढील कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३१९१११४२८८९०६ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Asmita Ravindra Patil : 


(अस्मिता पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
सोबत:- १४ तक्ते 
प्रति, 
१) सर्व विभागीय आयुक्त. 
२) सर्व जिल्हाधिकारी. 
3) सर्व उप आयुक्त (GRAS). 
४) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी/ अन्नधान्य वितरण अधिकारी. 
) 
) 
) 


६) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

७ वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 
८) महाळेखापाल -१, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), मुंबई. 

९) महालेखापाल -2, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), नागपूर. 

१०) महालेखापाल -१, महाराष्ट्र (वाणिज्य लेखा परीक्षा), महर्षी कर्वे रोड, मुंबई -२०. 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२९२०/प्र.क्र.६१/ना.पु.१५, 


११) वित्त विभाग (व्यय -४), मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

१२) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प १९), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
) 
) 


93) कार्यासन अधिकारी, ना.पु.१२, १६-ब, १८, १९, २८, २९,अ.ना.पु.व.ग्रा.सं.वि.,मंत्राळय. 
१४) निवड नस्ती (ना.पु.१५) 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२९२०/प्र.क्र.६१/ना.पु.१५, 


शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी-२९२०/प्र.क्र.६१/ना.पु.१५,दि.१९. ०३.२०२१. 
सोबतचे तक्ते. 
तक्ता HATH - १ 
मारेगाव, जिल्हा यवतमाळ येथील गोदामासाठी दि.०१.०३.२०२१ ते विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर 
होईपर्यंत किंवा दि.३१.०८.२०२१ (यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत) पुढे चाळू ठेवण्यात आलेली 
गोदाम कर्मचा-यांची अस्थायी पदे 


पदाचे नाव पदांची संख्या 


अ. 
कजा 
र 


क्र. 
3 


हिया पहारेकरी (वर्ग- ४ 


न्य) शिळ आळा 

2 हमाळ तथा सफाई कामगार (वर्ग-४) a cr 
a 

एकूण पदे 


तक्ता क्रमांक - २ 
केंद्र शासनाच्या अर्थसहाय्याने अमरावती जिल्ह्यात बांधण्यात आलेल्या गोदामाकरीता निर्माण 
करण्यात आलेली गोदाम कर्मचा-यांची दि. ०१.०३.२०२१ ते विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर होईपर्यंत 
किंवा दि. ३१.०८.२०२१ (यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत) पुढे चाळू ठेवण्यात आलेली अस्थायी पदे. 


पदाचे नांव 
गोदाम रक्षक (वर्ग-३) 


गोदाम पहारेकरी (वर्ग-४) 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२९२०/प्र.क्र.६१/ना.पु.१५, 


तक्ता क्रमांक - ३ 
राज्यांतर्गत आधारभूत किंमत धान्य खरेदी योजनेखाली दि.०१.०३.२०२१ ते विभागाचा सुधारित आकृतीबंध 
मंजूर होईपर्यंत किंवा दि. ३१.०८.२०२१ (यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत) पुढे चालू ठेवण्यात आलेली 
अस्थायी पदे 


् 
मलता की क क्या हळ कर्ती लया 
कड यान 0 कक का उह हटत हक कक का 


अमरावती 

व्वा क क कन 

oF i a, “१. Ee A | 

0 "७" ७.40 > ती. ॥ १:01) 

a a a |||: ळक 
3 


a ee 
द्ध १३:४७ oe 00 0. 0. 
१९ | आयुक्त, कोकण 

we | | 1 |__ 
२० | आयुक्त, 
शिंगी वणी कजा कवा क कया 
२१ | आयुक्त , 
दि विडी विकी विडी विकि मे 


3 
3 
140 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२९२०/प्र.क्र.६१/ना.पु.१५, 


तक्ता क्रमांक - ४ 
राज्यातील सिंमेट वाटप योजनेखालील दि.०१.०३.२०२१ ते विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर होईपर्यंत 
किंवा दि. ३१.०८.२०२१ (यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत) पुढे चाळू ठेवण्यात आलेली अस्थायी पदे 


जिल्ह्याचे नांव निरीक्षक | वरीष्ठ लिपिक | टंकलेखक | एकूण 


प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रत्येको एक पद 
याप्रमाणे २४ जिल्ह्यांसाठी पदे (चंद्रपूर, 
गडचिरोली, गोंदिया, उस्मानाबाद, 
हिंगोली, लातूर, रत्नागिरी, नंदूरबार, 
वाशिम व बृहन्मुंबई हे जिल्हे वगळून 


तक्ता क्रमांक -५ 
विदर्भातील तहसिल पुनर्रचनेनंतर नव्याने निर्माण केलेल्या ६६ तहसिल कार्यालयातील दि.०१.०३.२०२१ ते 
विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर होईपर्यंत किंवा दि. ३१.०८.२०२१ (यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत) पुढे 
चाळू ठेवण्यात आलेली अतिरिक्‍त अस्थायी पुरवठा पदे. 
अ.क्र. जिल्हयाचे नांव अव्वल कारकून | लिपिक एकूण प 


fet [४ ४८ 

a २ 
० 

ए[गडवेरोलो [1६ 

& 181१३२ 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२९२०/प्र.क्र.६१/ना.पु.१५, 


तक्ता क्रमांक - ६ 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी, सोलापूर यांच्या दि.०१.०३.२०२१ ते विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर होईपर्यंत 
किंवा दि. ३१.०८.२०२१ (यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत) पुढे चाळू ठेवण्यात आलेली अस्थायी पदे 
पदाचे नांव अस्थायी पदांची संख्या 


| ल्वान्यक्तिणअधिकासा वग की [१1 
पुरवठा लेखापाल (Ta) 


उप लेखापाल (वर्ग-३) 
लेखा लिपिक (वर्ग- ३) 
र 


तक्ता क्रमांक - ७ 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील दि.०१.०३.२०२१ ते विभागाचा 
सुधारित आकृतीबंध मंजूर होईपर्यंत किंवा दि. ३१.०८.२०२१ (यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत) पुढे 
चालू ठेवण्यात आलेली अस्थायी पदे 


पदाचे नांव अस्थायी पदांची संख्या 


पुरवत लेखापाल (aa) 


a परवाळळदत 
हळ ही 


तक्ता क्रमांक - ८ 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी,नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील दि.०१.०३.२०२१ ते विभागाचा 
सुधारित आकृतीबंध मंजूर होईपर्यंत किंवा दि. ३१.०८.२०२१ (यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत) पुढे 
चालू ठेवण्यात आलेली अस्थायी पदे 


पदाचे नांव अस्थायी पदांची 
संख्या 
| 9 | अनधान्यवित्रणअपिकारीव:)), |? 
लेखा लिपिक (वर्ग - ३) é 


पुरवठा लेखा पर्यवेक्षक/ लेखापाल (वर्ग-३) ३ 


उप लेखापाल (वर्ग-३) 


२ 
८ 
3 
सफाई कामगार-वर्ग-४ (अंडाकालीन) (रुपये ८०/- नियत वेतन) 
23 


1111111111 1 ७ 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२९२०/प्र.क्र.६१/ना.पु.१५, 


तक्ता क्रमांक - ९ 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील पुनर्वाटप केलेली व दि.०१.०९.२०२० ते विभागाचा 
नवीन आकृतीबंध मंजूर होईपर्यंत किंवा दि.२८.०२.२०२१ (यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत) पुढे चालू ठेवण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 


लिपिक - 
टंकलेखक 


सहाय्यक लेखा 
अधिकारी/ उप 
लेखापाल/ अ.का. 
(लेखा) उप 
लेखापाल / 
अ.का.(लेखा) 


 |जिल्लपसवजजधकस,नजवरलो| ae 
ळक कळना चा कहा पक का 
दाळ वक ie 5 व्या 
is कल जाळी 
ळल क्ती डा हा 


तक्ता क्रमांक - १० 


सहाय्यक लेखा 
अधिकारी/ 

उपलेखापाल/ 
अ.का.(लेखा) 


विभागीय संकोषातील गोदाम कर्मचा-यांची दि.०१.०३.२०२१ ते विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर होईपर्यंत 
किंवा दि. ३१.०८.२०२१ (यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत) पुढे चाळू ठेवण्यात आलेली अस्थायी पदे 


अ. गोदाम पालक | गोदाम पहारेकरी | सफाई कामगार एकूण 

क्र. (वर्ग-३) (वर्ग-४) (वर्ग - ४) अस्थायी पदे 
(a 0 य ब. 
a |... "४ - | 


पुणे 
Sa 
ae 7700. हा. 
01 


तक्ता क्रमांक - ११ 


नवनिर्मित नंदूरबार, वाशिम, हिंगोली व गोंदिया जिल्ह्यांसाठी मंजुर करण्यात दि.०१.०३.२०२१ ते विभागाचा 
सुधारित आकृतीबंध मंजूर होईपर्यंत किंवा दि. ३१.०८.२०२१ (यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत) पुढे चालू 
ठेवण्यात आलेली अस्थायी पुरवठा पदे. 

नंदूरबार 


जिल्हा पुरवठा अधिकारी 


सहायक जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी 


सहायक लेखा अधिकारी 
निरीक्षण अधिकारी 
अव्वल कारकून 


ea 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२९२०/प्र.क्र.६१/ना.पु.१५, 


पुरवठा निरीक्षक विंड या 


शि डक 1 - | 1 -| २ 
कर १ [करव 


फ्राय दा 
कदवता 
क| 


तक्ता क्रमांक- १२ 


राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेखाली लेव्ही साखरेचे वाटप करण्यासाठी 
दि.०१.०३.२०२१ ते विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर होईपर्यंत किंवा दि. ३१.०८.२०२१ पर्यंत (यापैकी जे 
अगोदर होईल तो पर्यंत) पुढे चाळू ठेवण्यात आलेली अस्थायी पदे 
पदाचे नाव एकूण पदे 


सहायक अधिक्षक (साखर) (वर्ग - ३) २९ जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी १ पद २९ 
(नंदूरबार, हिंगोली, वाशिम, गोंदिया, पालघर व बृहन्मुंबई वगळून) 
न 


तक्ता क्रमांक - १३ 
राज्यातील आदीवासी क्षेत्रात सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी निर्माण 
करण्यातआलेली पुरवठा निरीक्षकांची दि.०१.०३.२०२१ ते विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर होईपर्यंत किंवा 
दि. ३१.०८.२०२१ (यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत) पुढे चाळू ठेवण्यात आलेली अस्थायी पदे 


जिल्ह्याचे नांव 


यवतमाळ 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२९२०/प्र.क्र.६१/ना.पु.१५, 


तक्ता क्रमांक - १४ 


विविध योजना / कामासाठी मंजूर केलेली दि.०१.०३.२०२१ ते विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर होईपर्यंत 
किंवा दि. ३१.०८.२०२१ पर्यंत (यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत) पुढे चाळू ठेवण्यात आळेली अस्थायी पदे 


योजना / कामाचे नांव 
नागपूर विभागातील 
जिल्हा व तहसिल 
स्तरावरील पदे 


कोकण विभागातील जिल्हा 
व तहसिल स्तरावरील पदे 


नाशिक विभागातील 
जिल्हा व तहसिल 
स्तरावरील पदे 
अमरावती विभागातील 
जिल्हा व तहसिल 
स्तरावरील पदे 
औरंगाबाद विभागातील 
जिल्हा व तहसिल 
स्तरावरील पदे 


पदाचे नांव 
खरेदी अधिकारी, गट-ब 


जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट-अ 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट-अ 
सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी 
धान्य खरेदी अधिकारी 

ळेखा अधिकारी 

सहायक लेखा अधिकारी 

वाहतूक अधिकारी, गट-ब 

वाहतूक अधिकारी, गट-ब 

जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट-अ 
पुरवठा निरीक्षक, गट-क 


जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट-अ हमाल 
तथा सफाई कामगार, गट-ड. 
(अंशकालीन दरमहा एकत्रित पगार) 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट-अ 


गडचिरोली 


ठाणे 
पाळघर 
पालघर 
पाळघर 
पाळघर 
पाळघर 
रत्नागिरी 
सिंधुदूर्ग 
अहमदनगर 
जळगांव 


अकोला 
बुलढाणा 


जालना 


अस्थायी पदे 


पृष्ठ १० पैकी १० 


